डिजीटल स्वाक्षरी डेटाबेस आधारीत 
संगणकीकृत अधिकार अभिलेखास 
(मिळकत पत्रिका, फेरफार, व इतर 
संगणकीकृत तयार होणारे दस्तऐवज) 
कायदेशीर वैधता देण्यासंदर्भात क्षेत्रिय 
महसूली प्राधिकारी व अधिकारी यांना 
निर्देश देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.१९९/ल-१. 
मुख्य इमारत, पहिला मजला, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ६ डिसेंबर, २०२२. 


वाचा :- १. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. राभूअ-२०१६/प्र.क्र.३५०/ल-१, दिनांक ३१.०३.२०१७. 

२. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. राभूअ-२०१९/प्र.क्र.२८९/ल-१, दिनांक २.७.२०२२. 

३. जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याचे क्र. ना.भू.-१, 

/8?015/डिजीटल स्वाक्षरी/२०२२, दि.२१.०२.२०२२ चे पत्र. 

प्रस्तावना - 

संदर्भाधिन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील नगरभूमापन झालेल्या भागात मिळकत पत्रिकांच्या 
व्यवस्थापनाकरीता ई-प्रॉपर्टी कार्ड इन्फॉरमेशन सिस्टीम (e-PCIS) प्रकल्प राबविण्यास मान्यता देण्यात आली 
आहे. तसेच ई-प्रॉपर्टी कार्ड इन्फॉरमेशन सिस्टीम (e-PCIS) अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या संगणकीकृत मिळकत 
पत्रिकांची नक्कल फी संदर्भाधिन क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये विहीत करण्यात आली आहे. सर्व नगर भूमापन 
अधिकारी/उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख कार्यालयात e-PCIS आज्ञावलीचे सहाय्याने ऑनलाईन फेरफार घेण्याची 
कार्यवाही सुरु ASG आहे. तसेच १) खरेदी २) बक्षिसपत्र 3) हक्कसोड ४) वाटप ५) भाडेपट्टा ६ बोजा दाखल करणे 
७) बोजा उतरवणे च्या नोंदणीकृत दस्ताच्या आधारे ऑनलाईन फेरफार (Auto Trigger Mutation) घेण्याची 
कार्यवाही सुरु करण्यात आलेली आहे. डिजीटल स्वाक्षरीत अद्यावत संगणकीकृत मिळकतपत्रिका जनतेसाठी 
महाभूमि संकेतस्थळावर उपलब्ध होतात. फेरफार प्रक्रियेच्या अनुषंगाने संगणकीकृत तयार होणारे दस्तावेज 
उदा. फेरफार, परिशिष्ट-अ व ब, नमुना-९ ची नोटीस व इतर संगणकीकृत तयार होणारे दस्तावेज इत्यादी 
डिजीटल डेटाबेस आधारित संगणकीकृत अधिकार अभिलेखास कायदेशिर वैधता देण्याबाबत क्षेत्रिय महसूली 
अधिकारी व संबंधित प्राधिकारी यांना निर्देश देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. याबाबत शासनाने 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन परिपत्रक :- 

माहिती व तंत्रज्ञान अधिनियम, २००० च्या कलम ४, ५, ६, ७ व ८ मधील तरतूद आणि महाराष्ट्र जमीन 
महसूल संहिता,१९६६ तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवहया (तयार करणे व 
सुस्थितीत ठेवणे) नियम,१९७१ व महाराष्ट्र जमीन महसूल (गाव, नगर व शहर भूमापन) नियम १९६९ मधील 
तरतुदीनुसार, प्राप्त अधिकारात क्षेत्रीय महसूली यंत्रणा व प्राधिकारी आणि संबंधित सक्षम प्राधिकारी यांना 
खालीलप्रमाणे दिशानिर्देश देण्यात येत आहेत. 

१. शासनाच्या महाभूमि पोर्टलवर https://mahabhumi.gov.in या संकेतस्थळावरुन व भूमि अभिलेख 
विभागाचे अधिकृत संकेतस्थळावरुन उपलब्ध होणारे क्यु आर कोड (QR CODE) व १६ अंकी पडताळणी 
क्रमांक असलेले डिजीटल स्वाक्षरीत डेटाबेस आधारित संगणकीकृत मिळकत पत्रिका, (Digitally 
Signed Property Card) उतारा तसेच डिजीटल स्वाक्षरीत फेरफार नोंदवही व अनुषंगीक अभिलेख 
(फेरफार, परिशिष्ट-अ व ब, नमूना-९ ची नोटीस, नमूना-१२ ची नोटीस इ.) सर्व कायदेशीर व 
शासकिय/निमशाससकिय कामकाजासाठी वैध राहतील. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.१९९/ल-१ 


०२. 


२. अशा डिजिटल स्वाक्षरीत डेटाबेस आधारित संगणकीकृत मिळकतपत्रिका, फेरफार नोंदवहीचा उतारा 


तसेच e-PCIS आज्ञावलीद्वारे तयार होणारे दस्तऐवज यावर परिरक्षण भूमापक, निमतानदार,नझूल 
परिरक्षण भूकरमापक, मुख्यालय सहायक अथवा अन्य कोणत्याही अधिका-याची (शाईची/हस्ताची) 
स्वाक्षरी असण्याची आवऱ्यकता नाही. 


. दिनांक ०१.०१.२०२३ पासून मिळकत पत्रिकेची हस्तलिखित व फोटोकॉपी प्रमाणीत नक्कलांचे वितरण 


पूर्णत: बंद करण्यात येत आहे. त्यामुळे मिळकतपत्रिकेची हस्तलिखित व फोटोकॉंपीची प्रमाणीत नक्कल 
दिनांक ०१.०१.२०२३ पासून देण्यात येऊ नये. 


. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, पुणे यांचेमार्फत “e-Pcis आज्ञावली” विकसित करणेत आली आहे. या 


आज्ञावलीद्वारे नगर भूमापनाकडील फेरफार संगणकाद्वारे ऑनलाईन घेण्यास मान्यता देण्यात येत असून 
दिनांक ०१.०१.२०२३ पासून हस्तलिखित फेरफार पद्धती पूर्णपणे बंद करण्यात येत आहे. 
सर्व उपसंचालक भूमि अभिलेख, जिल्हा अधिक्षक,भूमि अभिलेख व क्षेत्रीय महसूली व भूमि अभिलेख 


प्राधिकारी, अधिकारी व कर्मचारी यांनी या परिपत्रकाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करावी. 


03. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२१२०६१७३९३७३५१९ असा आहे. सदर परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
MARUTI SAWANT #2 


(भगवान सावंत) 
अवर सचिव 
प्रत:- 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन,मलबार हिल, मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव. 

४. मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
५. मा.मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

६. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

७. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा, महाराष्ट्र राज्य, (१) मुंबई. 
८. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरिक्षा, महाराष्ट्र राज्य, (२) मुंबई. 
९. जमाबंदी आयुक्‍त तथा संचालक भूमी अभिलेख (म.रा. पुणे. 

१०. सर्व विभागीय आयुक्त. 

११.सर्व जिल्हाधिकारी. 

१२. सर्व उपसंचालक, भूमी अभिलेख 

१३. सर्व जिल्हा अधिक्षक, भूमी अभिलेख 

१४. सर्व उप जिल्हाधिकारी/सर्व उपविभागीय अधिकारी. 

१५.सर्व तहसिलदार. 

१६. सर्व उप अधिक्षक, भूमी अभिलेख 

१७. निवड नस्ती (ल-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


Di /ANT 
ou: 
‘MENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2. jebOaec64f8bcObdt8« 7 
99 


ag 
5 
2 
5 
z 
द 
g 
= 
5 
z ४8३8 
3 
a 
3 
5 
B 
3 
ट्ट 
fa 
z 
2 
6 


१88460, 
480457६490807474877407900 


n=BHAGWAN MARUTI SAWANT 


